#2 स्तरावरील उच्च माध्यमिक व्यवसाय 
अभ्यासक्रमांचे (HSC Vocational) रुपांतरण 
करण्याच्या धोरणात्मक निर्णयाच्या अनुषंगाने 
शासनास शिफारस करण्यासाठी गठीत 
करण्यात आलेल्या समितीस मुदतवाढ 
देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : व्हिओसी-२०२०/प्र.क्र.०८/व्यशि-४ 
दुसरा मजला, मंत्रालय मुख्य इमारत, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २९ ऑक्टोबर, २०२० 


वाचा:- 9) elses विकास व उद्योजकता विभाग शासन निर्णय क्रमांक व्हीओसी- 
२०२०/प्र.क्र.०८/व्यशि-४, दि.१६ मार्च,२०२०. 
२) कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग झासन निर्णय क्रमांक व्हीओसी- 
२०२०/प्र.क्र.०८/व्यशि-४, दि.०१ ऑक्टोबर, २०२०. 


प्रस्तावना : 


विभागाच्या दिनांक १६ मार्च,२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये -२ स्तरावरील उच्च 
माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रमाचे (HSC Vocational) रुपांतरण करावयाच्या धोरणात्मक 
निर्णयाच्या अनुषंगाने शासनास शिफारस करण्यासाठी मा. श्री. विक्रम काळे, वि.प.स. यांच्या 
अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली होती. सदर समितीस शासनास दोन महिन्याच्या 
कालावधीत अहवाल सादर करण्यात यावा, असे निदेशित करण्यात आले होते. तद्नंतर दिनांक 
०१.१०.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सदर समितीस दिनांक ३०.१०.२०२० पर्यंत अहवाल 
सादर करण्याबाबत मुदतवाढ देण्यात आली होती. समितीच्या बैठका वेळोवेळी आयोजित 
करण्यात आल्या आहेत. तथापि, समितीचा अहवाल अद्यापी शासनास प्राप्त झालेला नसून 
अहवाल सादर करण्याकरिता समितीला मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
त्यानुषंगाने शासन आता पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय: 

42 स्तरावरील उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रमांचे (HSC Vocational) रुपांतरण 
करण्याच्या धोरणात्मक निर्णयाच्या अनुषंगाने शासनास शिफारस करण्यासाठी मा. श्री. विक्रम 
काळे, वि.प.स. यांच्या अध्यक्षतेखाळी गठीत करण्यात आलेल्या समितीस अहवाल सादर 
करण्यास दि.३०.११.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत 
आहे. तसेच सदर मुदतवाढ ही अंतिम राहील. 


शासन निर्णय क्रमांक: व्हिओसी-२०२०/प्र.क्र.०८/व्यशि-४ 


२. समितीची कार्यकक्षा व अन्य तरतुदी उपरोक्त वाचा येथील झासन निर्णयामध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे लागू राहतील 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१०२९१८०६५४६१०३ 
असा आहे. हा आदेठा डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by Manish Sheshrao Milke 
DN: c=IN, o=Government 0 1010511 Skill 
m 


, ू 
Manish 1000010011. 
ICode=400032, ‘Maharasht 


2.5.4.20=1 1 6b8d4fe32ec9c9f76988 1 0F585f3247dF1 6981777: 


4a590ca4347b30d6d0 
hes h fa (0 M | e 6f926bfe623fd70a0a8117c29a1b771021c054c 
4d0b731a9033f01ad65b4c2eb, cn=Manish Ik 


2020.10.29 18:09:47 +05'30 


( डॉ. मनिष मिलके) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
२. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव 
मा.सभापती/उपसभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव. 
४. मा.विधानसभा/विधानपरिषद विरोधी पक्षनेता यांचे खाजगी सचिव 
५. सर्व मा.विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य 
मा.श्री.विक्रम काळे, वि.प.स. तथा समिती अध्यक्ष. 
७. समितीतील सर्व सदस्य 
८. मंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
९. मा. राज्यमंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१०. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य,मंत्रालय, मुंबई यांचे वरिष्ठ स्वेय सहायक 
११. अपर मुख्य सचिव, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई यांचे वरिष्ठ Ray सहायक 
१२. सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग,मंत्रालय,मुंबई यांचे वरिष्ठ Ray सहायक 
१३. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, संचालनालय महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१४. सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण , प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई/पुणे/नाशिक/ 
औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर 
१५. महालेखापाल (लेखा वअनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
१६. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
१७. अधिदान व लेखा अधिकारी ,मुंबई, 
१८. निवासी व लेखा परीक्षा अधिकारी ,मुंबई, 
१९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय (सवी 
२०. निवडनस्ती व्यशि-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


